महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ जून, २०१९ 


संदर्भ :- १ शासन आदेशा क्र.उसप्र-१३१३/प्र.क्र.२८/चौदा, दि.७.१२.२०१५ 
२) शासन आदेडा क्र.संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/चौदा, दि.१६.५.२०१७ 
3) शासन आदेशा क्र.संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/चौदा, दि.१०.०१.२०१८ 
४ शासन आदेशा क्र.संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/चौदा, दि.१८.१२.२०१८ 


आदेशा 


श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव, वित्त विभाग यांची संदर्भ क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये महाराष्ट्र 


राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील मुख्य प्रशासकीय अधिकारी या पदावर 


प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२, ३ व ४ येथील शासन आदेशान्वये 


श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव यांच्या प्रतिनियुक्‍तीस अनुक्रमे दि.१४.१२.२०१७, दि.१३.१२.२०१८ पर्यंत 


व तद्‌नंतर दि.३१.०५.२०१९ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.मं.मं.शिंदे, उप सचिव यांच्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 


महामंडळाच्या आस्थापनेवरील महाव्यवस्थापक (प्रशासन) या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस १ वर्षे 


म्हणजेच दि.०१.०६.२०१९ पासून दि.३१.०५.२०२० रोजी पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९०६१४१८४००९१५०७ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Imtiyaz 
Mushtaque Kazi : 
(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स. 
३) अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
४) अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन आदेडा क्रमांकः संकिर्ण-२०१६/सं.क्र.२१२३/प्र.क्र.२९३/का.१४ 


५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, 
वांद्रे रेक्लेमेशान डेपोसमोर, ळिळावती हॉस्पिटलळजवळ, के.सी.मार्ग, वांद्रे (प.), 
मुंबई ४०० ०५०. 

६) सह/ उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

७ श्री.मं.मं.ऱिंदे, महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ 
मर्यादित, वांद्रे रेक्लेमेशान डेपोसमोर, लिलावती हॉस्पिटल जवळ, के.सी.मार्ग, 
वांद्रे (प.), मुंबई ४०० ०५०. 

८) निवड नस्ती कार्या.१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


